आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत 
दिव्यांग व्यक्‍तींसाठीच्या तरतूदीमध्ये सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका- ०१२३/प्र.क्र.९६/का.१४८२ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २७ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा:- शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक :स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का. १४८२, दि. १२ जुले, २०१६ 


शासन निर्णय :- 

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांच्या संदर्भाधीन, शासन निर्णय, 
क्रमांक: स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, दि. १२ जुले, २०१६ मधील पृष्ठ क्रमांक १० वरील दिव्यांगांकरिता 
(अंध,अपंग,मुकबधिर,कर्णबधिर,शारिरिक व मानसिक विकलांग) विशेष तरतूद अंतर्गत परिच्छेद 3.23.9 मधील 
पहिल्या वाक्यामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:- 

“या कार्यक्रमातून दिव्यांग व्यक्‍तींना मदत करण्यासाठी विधानमंडळ सदस्य प्रति वर्षी कमाल रु. ३०.०० 
लक्षच्या मर्यादेत निधी प्रस्तावित करु शकतील.” 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२२७१७५५५०१२१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJEEV 
HARISHCHANDRA 
DHURI 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


जळ 


. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री याचे प्रधान सचिव, 
३. मा. उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे सचिव, 
४. मा. मंत्री (सवी यांचे खाजगी सचिव, 
५. मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
६. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
१०. मा. राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, 
११. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 
१२. सर्व विभागीय आयुक्त, 
१३. सर्व जिल्हाधिकारी, 
१४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
१५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 


<4 न्न 


aaa. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका- ०१२३/प्र.क्र.९६/का.१४८२ 


१६. 
१७. 
१८. 
48. 
२०. 
२१. 
२२. 
23. 
२४. 
२५. 


२६. 
२७. 


२८. 


२९. 


३०. 
२३१. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 

संचालक, SA व कोषागरे, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍ताची कार्यालये, 

सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई (पत्राने). 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१, 

भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत चौक, 
नरीमन पॉईंट, मुंबई-२०, 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई-४ (५ प्रती), 
महाराष्ट्र कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी),महाराष्ट्र HMAC carat हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस,वरळी, 
मुंबई-१३, 

इंडीयन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, 
दादर, मुंबई-२५, 

नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२१, 

शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८, 

निवडनस्ती, कार्यासन १४८२, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


